किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव 
गांधी योजना (सबला) (SAG) या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
अर्थसंकल्पीत केलेला निधी वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एबावि-२०२०/प्र.क्र.१२३/ का-५ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- २२ ऑक्टोबर, २०२०. 
वाचा :- 

१. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्रक्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.४.२०२०. 
२. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.५९/का-५, 


दिनांक १.२.२०२०. 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील संपूर्ण जिल्हयांमधीलळ ११ ते १४ या वयोगटातील सर्व शाळाबाह्य लाभार्थी मुलींचा 
विकास व सक्षमीकरण करुन त्यांना पोषण आहाराचा लाभ देणे, त्यांना पोषण व आरोग्य विषयक दर्जा 
सुधारणे, लाभार्थी मुलींना आरोग्य, स्वच्छता,पोषण, प्रजनन व लैगिक आरोग्य, कुटुंब आणि बालकांची 
काळजी या विषयी जाणीव जागृती निर्माण करणे, तसेच लाभार्थी मुलींना गृह Plated, जीवन Hea 
आणि व्यवसाय कौशल्ये उंचावण्याकरीता मदत करणे, ११ ते १४ या वयोगटातील शाळागळती झालेल्या 
मुलींना औपचारिक /अनौपचारिक शिक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, प्रचलित सार्वजनिक सेवा 
उदा.प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पोष्ट,बँक,पोलीस स्टेशन इत्यादिबाबत माहिती पुरविणे व मार्गदर्शन करणे 
याकरीता किशोरवयीन मुलींकरिता योजना (SAG) ही केंद्रपुरस्कृत योजना राज्यातील सर्व जिल्हयातील 
११ ते १४ या वयोगटातील शाळाबाह्य मुलींकरीता राबविण्यात येत आहे. 


२. सदर योजना ही राज्यात आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या 
कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पोषण आहारावरील खर्चाकरीता केंद्र व राज्य 
हिऱ्याच्या निधीचे प्रमाण हे ५०: yo आहे. सदर योजना राबविण्याकरीता सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षाकरीता केंद्र शासनाकडून प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.१२३/ का-५. 
शासन निर्णय :- 

किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव गांधी योजना (सबला) (SAG) या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य हिछ्यासाठी 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील लेखाशीर्ष/उद्दिष्टांकरिता रकाना क्रमांक-४ प्रमाणे एकुण ₹९६.९६ 
लक्ष (अक्षरी रुपये शहाण्णव लक्ष MeN हजार फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र यात अर्थसंकल्पीय प्रस्तावित 
प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक / उद्दिष्ट a 
अंदाज वितरण 


(१) (२) (३) (४) 

| २२३६, पोषण आहार, 

०२, पोषण अन्न व पेये यांचे वितरण, 

१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०७ किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण, 

(०७) (१३) किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव 

गांधी योजना (सबल) (कार्यक्रम) 

केंद्र हिस्सा ५०% (२२३६-१८०२), 

१९, आहार खर्च ४८९.०० ४८.४८ 

२ | (०७) (१४ किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव 

गांधी योजना (सबल) (कार्यक्रम) 

राज्य हिस्सा ५०% (२२३६-१८११), 

१९, आहार खर्च ४८९.०० ४८.४८ 
एकूण ९७८.०० ९६.९६ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१०२२१२४९०३४७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igital 
: ८. 
59a90ec537946c37d5876e64ce525 00826 


वः 
, street=MANTRALAYA,MUMBA, 
1f35a66a84c93b4cead367: 


ic3dbd5cof35a66: 'c64cc2bc9d7391e9a 
u=WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, o=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM JARANDE 
Date: 2020.10.22 12:50:12 +05'30' 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 
१. मा .राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.१२३/ का-५. 
३. मा. मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन,मुंबई. 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. सचिव (महिला व बालविकास विभाग), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. syed, vance बाळ विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 
९. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१०.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
११.सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 
१२.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१३.सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ). 
१४.महाळेखापाळ, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१८.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 
१९.अवर सचिव (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२०.निवड नस्ती (का-५), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


